शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात ई- 
गव्हर्नन्स प्रकल्पांतर्गत आरटीई २५ टक्के 
प्रवेशासाठी गुगळ एपीआय सेवेचे देयक 
चाळू आर्थिक वर्षामध्ये अदा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ईगव्ह-१५२०/प्र.क्र.११/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १२ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) प्रकल्प अंमलबजावणी बैठक, दि.२६.१२.२०१९ 
२) आयुक्त, शिक्षण , पुणे यांचे पत्र क्र.प्राशिसं/आरटीई-५२०/२०२०/७००५७ API 
देयक/परवानगी/२४२८, दि.१०.०९.२०२०. 
३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्र.ईगव्ह-१५२०/प्र.क्र.११/संगणक, दि.२६ जून, 
२०२०. 


प्रस्तावना:- 
आरटीई २५ टक्के प्रवेशा प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्यासाठी गुगळ API सर्व्हिस 


घेण्याकरिता आयुक्‍त शिक्षण, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ नुसार प्रस्ताव सादर केला होता. त्याअनुषंगाने 


संदर्भ क्र.३ नुसार रु.७.३४ लक्ष एवढी रक्‍कम अदा करण्यास मान्यताही प्रदान करण्यात आली आहे. 


परंतु सदर देयकास १ वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असल्याने, सदर देयक चालू आर्थिक 


वर्षामध्ये अदा करण्याकरिता मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत नियमांखाळली प्रदान करण्यात 


आलेल्या वित्तीय अधिकारांमधीळ नियम क्र.३९(ब) टीप-४ नुसार अदा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
२. सर्च कोसोसिंग सर्विसेस प्रा.लि., राजकोट, गुजरात या संस्थेच्या wo एपीआय 


सेवेबाबतच्या देयकास एक वर्षाचा कालावधी उलटून गेळा असल्याने, सदर देयक शासन निर्णय 


दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ -भाग पहिला उप विभाग-एक 


मधील मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत नियमांखाली प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारां 


मधील नियम क्र.३९(ब) टीप-४ नुसार प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२०/प्र.क्र.११/संगणक 


च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११२१६२६४९१९२१ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 


Pravin Rajaram : 
Mundhe 


RN 


(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.अ.मु.स. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.प्र.स.माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 
महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
निवडनस्ती/संगणक कार्यासन. 


on ७ &M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


